केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास 
कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) अचलपूर जि.अमरावती 
या ठिकाणी २०० खाटांचे नविन रूग्णालय 
बांधकामाकरीता जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना 
केंद्र व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.०७/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०४/०७/२०२४ 


संदर्भ :- 
१. संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.संआसे/कक्ष-७अ/टे-८/अल्प- 
संख्याक विभाग/निधी/७९१/२०२० F&.919/02/ 2020, 
२. सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३७/आ-३, 
दि.२४/०२/२०२०. 
३. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या ३० व्या Empowered Committee च्या 
बैठकीचे इतिवृत्त दि.१२/०१/२०२१. 
४. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र W. 93//2020- MsDP- 
MOMA, दि.०१/०२/२०२१. 
. अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.१९/का-७,दि.२२/०३/२०२१. 
६. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.२१५ (भाग-१) / आरोग्य-३, 
दि.०८/०३/२०२२. 
७. अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन ज्ञापन क्र.अविवि-२०२२/प्र.क्र.०७/का-७, दि.२२/०४/२०२२. 
८. संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.संआसे/कक्ष-३/टे-६/अल्प- 
संख्याक विभाग / निधी /८६६८-६७२/ 22, दिं.१७/०६/२०२२. 
९. अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्र.अविवि-२०२२/प्र.क्र.०७/का-७,दि.२४/०२/२०२३. 
१०. मा.जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्र. कक्ष-८/म.स/अल्पसंख्यांक/अचळलपुर रुग्णालय निधी 
मागणी/कावि-१९४/२०२४, दि.०३/०५/२०२४. 


& 


es 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) गठित 
MATa समितीने दि.२८/१२/२०२० रोजी झालेल्या ३० व्या बैठकीत अचलपूर, जि.अमरावती या ठिकाणी 
जिल्हा रूग्णालय बांधकामासाठी रू.६३१७.८९/- लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याचे संदर्भ क्र.४ 
अन्वये कळविले आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा 
रु.३७९०.७/- लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा रू.२५२७.२/- लाख असा इतका आहे. 
२. संदर्भ क्र. (९) अन्वये विभागाच्या शासन निर्णयानुसार PMUVK अंतर्गत अचलपूर, जि.अमरावती येथे २०० 
खाटांच्या नविन रूग्णालय बांधकामाकरीता केंद्र essay रू.४७३.८३७/- लाख तसेच राज्य हिळ्यातील 
रू.१२६.३६ /- लाख असा एकूण रू.६००.१९७/- लाख (केंद्र + राज्य) इतका निधी योजनेच्या SNA खात्यामधुन 
PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी अमरावती यांना यापुर्वी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.०७/का-७ 


३. संदर्भ क्र. (१) अन्वये विनंती केल्यानुसार, केंद्र पुरस्क्रुत प्रधान मंत्री जनविकास कार्यक्रम अंतर्गत 
अचलपूर जि.अमरावती येथील २०० खाटांच्या नविन रुग्णालय बांधकामाकरीता दुसर्‍या टप्प्यातील केंद्र 
हिऱ्ड्यातील रू.९४७.६८३५ -/ लाख व राज्य हिळयातील रू.६३१.७८९ -/लाख असा केंद्र व राज्य हिऊ्यातील 
एकूण रू.१५७९.४७२५ -/लाख इतका निधी योजनेच्या SNA खात्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून 
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र पुरस्क्रुत प्रधान मंत्री जनविकास कार्यक्रम अंतर्गत अचलपूर जि.अमरावती येथील २०० खाटांच्या 
नविन रुग्णालय बांधकामाकरीता केंद्र हिऱ्यातील रू.९४७.६८३५/- लाख व राज्य हिइऱ्यातील रू.६३१.७८९/- 
लाख असा केंद्र व राज्य हिऊ्यातील एकूण रू.१५७९.४७२५/- लाख इतका निधी योजनेच्या SNA खात्यामध्ये 
उपलब्ध असलेल्या निधीमधून जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना ?॥॥/8 प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
प्रकल्पाचे युनिट | प्रती केंद्र राज्य एकूण | दि. २४/०२/२०२३ च्या 
नाव ची | युनिट | हिस्सा | हिस्सा शा.नि. द्वारे वितरीत । वितरीत करावयाचा निधी 
संख्या | खर्च निधी 
केंद्र राज्य । केंद्र (स्तंभ | राज्य 
क्र.४चे | RAH. 
२५ टक्के ya 
WAM) =| 24 ca 
प्रमाणे) 
2-7. 2: २ ३ a 4 & [ea ८ ९ | a8 =| 
अचलपूर 
जि.अमरावती 
येथे २०० खाटांचे | ०१ | ६३१७.८९ | ३७९०.७३ | २५२७.२ | ६३१७.८९ | ४७३.८३७ | १२६.३६ | ९४७.६८३५ | ६३१.७८९ 
नविन रुग्णालय 
बांधकाम. 
एकूण | 09 | ६३१७.८९ | 3080.63 | 2490.2 | ६३१७.८९ | ४७३.८३७ | 92§.3§ | ९४७.६८३५ | ६३१.७८९ 


२. HE AWC शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली 
(PFMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency म्हणून अवर 
सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 


> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले आहे. 
सदर योजना PFMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.०७/का-७ 


३. सन २०२२-२३ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील प्रकल्प 
राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध कामांना वितरीत केलेला व त्यासमरूप वितरीत करावयाचा राज्य 
हिळ्यातील निधी योजनेच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या SNA खाते 
क्र.४०५३३३४५६७८ TIFSC CODE - SBINCOG9428 खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. 


४. जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (९) व (90) प्रमाणे 
मंजूर करण्यात आलेला केंद्र व राज्य हिळ्यातील पहिल्या टप्यातील रू.१५७९.४७२५ -/लाख इतका निधी 
PFMS प्रणालीव्दारे अचलपूर, जि.अमरावती येथे २०० खाटांचे नविन रूग्णालय बांधकामाकरीता 
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना वितरीत करण्यात येत आहे. याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी आणि 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी PFMS प्रणालीव्दारेच सदर रक्‍कम 
विकासकामांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 


प. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीकरिता 
संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेने आवश्‍यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करून घ्यावी. शासन निकषानुसार तसेच 
विकासकामांच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मंजुरीनुसार निविदा प्रक्रिया करावी. सक्षम 
प्राधिका-याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरूवात करू नये. विकासकामांशी 
संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक मंजुरीच्या / कामाच्या आदेझ्ञानुसार, 
विकासकामांची अमंलबजावणी विहीत कालावधीत पूर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी दक्षता 
घ्यावी. 

६. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत ८.४. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता जिल्हाधिकारी, अमरावती 
यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, अमरावती यानी झासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा 
अवलंब करावा. 

७. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (0०२), अद्ययावत 
छायाचित्रांसह जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या Construction tracker 
प्रणालीवर देखील विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामाची माहिती वेळोवेळी Upload करावी. 

८. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील 
निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे (10) तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR), अद्ययावत छायाचित्रांसह प्रस्तावासोबत शासनास सादर 
करावी. तसेच निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या 
लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांची राहील. 


qo. सदर शासन निर्णय वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, उपविभाग एक मधील अट क्र. 
२७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकाराअंतर्गत व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ मधील कार्यपद्धती व अटींची पुर्तता करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२२ प्र.क्र.०७/का-७ 


११, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१॥१॥१५॥॥१.९०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०४१७४४५१८३१४ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITY 
S A R A N G K U M A R DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4,20=ff4eb5e12b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba 
77108c21a289d50d4b, postalCode=400032, st= 
47644BA707F 1CC419E5362269A74B7B 1 EC6AB4F 
VA S A N T R A O Pp AT | L 745648DEF2597546D8871 18B4, cn=SARANGKUMAR 
VASANTRAO PATIL 
Date: 2024.07.04 17:58:08 +05'30 


(सारंगकुमार पाटिल) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त, आरोग्य अभियान Gash, ATS आरोग्य अभियान,राआसो,मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

. प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन). 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अमरावती विभाग. 

. विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

. जिल्हाधिकारी,अमरावती. 

g. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 


१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर 

११. अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी,मुंबई 
१२. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, अमरावती. 

१३. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४),मंत्राळय, मुंबई. 

१४. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५). 

१५. निवड नस्ती, का.७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


